महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या सन २०१७-१८ 
या कालावधीतील वेतन व भत्त्ते खर्चाची 
प्रतिपूर्ती करण्यासाठी प्राधिकरणाला 
लेखाशिर्ष २२१५५७०४१ अंतर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.२०२/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
तारीख : २७ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.२०२/पापु-२३, 
दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२३ 

२. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्रमांकः मजीप्रा/संचाळक(वित्त)/३८/२०२३, दिनांक 
०८.०२.२०२२ 


शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा मधीळ शासन निर्णय, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०२३ मधील 
परिच्छेद २ हा खालीलप्रमाणे वाचावा. 


“ या arm निर्णयान्वये वितरीत केलेली रक्‍कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त), श्रीमती मृदुल रा. सांभारे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून तर श्री.रा.म. गेंगजे, उप सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१७०७०९७०२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.२०२/पापु-२३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


Digitally signed by BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
stalCode=400032, ‘Mahi 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a9 
1d2970b24702e05968e19F, 
pseudonym=ECB735300543A776F 1 DE714D85AF521F7953E 


INumber=0EDD9C3872935C07 1332E1F94CBCDC98284 
71B3251EEE2D5C23FD681EC41CEFA, BALASAHEB 
BABASAHEB HAJARE 
Date: 2023.02.27 17:16:50 +05'30° 


(बाळासाहेब बा.हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


प्रत: माहितीस्तव, 


वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 


पापु-४ / पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 


निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


